प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन २०१७ 
साठी राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा हप्ता 
अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११- अ, दि.२०.६.२०१७ 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११- अ, दि.२३.६.२०१७ 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-ओ, दि.२७.११.२०१७ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-अ, दि.०९.०३.२०१८ 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३ , दि.०२.०४.२०१८ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, दि.०५.७.२०१८ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, दि.१८.७.२०१८ 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कृषिआ/सां ८/प्रस्ताव/५९१/२०१८, दि.२२.१०.२०१८ 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.सां ८/वि.ह.अनु./५९०/२०१८, दि.२२.१०.२०१८ 


one G&G & 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, नॅशनल इंशुरन्स 
कंपनी, युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनी, रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी व ओरिएन्टलळ जनरल इंशुरन्स 
कंपनी या ५ विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात आली होती. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची 
समन्वयक कंपनी आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स 
कंपनीने रु.९,७६,१६,०६८/- इतक्या रुपयाचे देयक कृषि आयुक्‍्तालयामार्फत शासनास सादर केलेले आहे. 
त्याअनुषंगाने युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि कृषि आयुक्तालयाची शिफारस 
या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य 
शासन हिस्सा रु.९,७६,१६,०६८/- इतकी रक्कम वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


तसेच तसेच भारतीय कृषि विमा कंपनी, ओरिएन्टल इंशुरन्स कंपनी व नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. या ३ विमा 
कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदानापोटी रु.८,६७,४६,२६१/- इतक्या रकमेची मागणी केलेली 
आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीस राज्य 
शासनाकडून यापूर्वीच उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रकमेपैकी सद्यस्थितीत रु.१३,४७,४३,०९६/- इतकी रक्‍कम 
शिल्लक असून, सदर शिल्लक असलेल्या रकमेमधून खरीप २०१७ हंगामातील विमा हप्ता अनुदान राज्य हिस्सा म्हणून 
उपरोक्तप्रमाणे मागणी करण्यात आलेली रु.८,६७,४६,२६१/- इतकी रक्कम समायोजित करण्यास कृषि 
आयुक्तालयाने केलेल्या विनंतीनुसार मान्यता देण्याची बाबही शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ Ht 


शासन निर्णय :- 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१७ अंतर्गत युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनी यांना द्यावयाचे 
एकुण पीक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान, यापूर्वी अदा करण्यात आलेले अनुदान तसेच आता त्यांनी नव्याने मागणी 
केलेल्या अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


विमा कंपनी एकुण पीक विमा हप्ता | यापूर्वी यापूर्वी आता नव्याने मागणी 
राज्य हिस्सा अनुदान । करण्यात आलेले | करण्यात आलेले | केलेले उर्वरीत 
अनुदान अनुदान अनुदान 
(प्रथम हप्ता) (दुसरा हप्ता) 
युनायटेड इंडिया । २९२,५३,६०,२८०/- २३३,४७,६०,८२४/- | ४९,२९,८३,३८८/- | ०९,७६,१६,०६८/- 
जनरल इंशुरन्स कंप 


२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा 
०९,७६,१६,०६८/- इतक्या रकमेची युनायटेड इंशुरन्स कंपनी लि. यांनी केळेली मागणी आणि कृषि आयुक्तालयाची 
शिफारस या बाबींचा विचार करता पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या राज्य हिश्याची रु. ०९,७६,१६,०६८/- इतकी 
रक्कम युनायटेड इंशुरन्स कंपनीस भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१८-१९ या 
वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१६५३.८० कोटी इतक्या रकमेतून कृषि आयुक्‍तालयाला बीडीएस 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन, ३३ - अर्थसहाय्य 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर 


४. तसेच भारतीय कृषि विमा कंपनी, ओरिएन्टल इंशुरन्स कंपनी व नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. या ३ विमा 
कंपन्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदानापोटी रु.८,६७,४६,२६१/- इतक्या रकमेची मागणी 
केलेली आहे. उपरोक्त मागणी केलेली रु.८,६७,४६,२६१/- इतकी रक्‍कम उपरोक्त कंपन्यांना अदा करण्यासाठी 
भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. भारतीय कृषि विमा कपंनीस राज्य शासनाकडून 
यापूर्वीच उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रकमेपैकी सद्यस्थितीत रु.१३,४७,४३,०९६/- इतकी रक्‍कम शिल्लक 
असून, सदर शिल्लक असलेल्या रकमेमधून खरीप २०१७ हंगामातील विमा हप्ता अनुदान राज्य हिस्सा म्हणून 
मागणी करण्यात आलेली रु.८,६७,४६,२६१/- इतकी रक्‍कम समायोजित करण्यास या आदेशान्वये शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ ओ 


प्रति, 


षट्‌. 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९१५४१४९६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun 
Vishnupant Joshi 
Date: 2018.10.29 15:48:25 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
a 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२. सह सचिव/उप सचिव (११-ओ/२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल स्ट्रीट, 


फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 


१५. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 


